प्रशासकीय मान्यता 
कोविड १९ उपाययोजनातंर्गत राज्ययोजनातंर्गत 
निधीतून विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख -२०२१ /प्र.क्र.२०८/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२१ 
aa: ware निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/यंत्राख/ 
म्युकरमायकोसिस/१-म/८८१/२०२१, दिनांक २२.०५.२०२१ 
५.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवस /यंसाख / 
कोविड-१९ (तिसरी लाट ) /१-म/८५९०/२०२१, दिनांक २७.०५.२०२१ 


शासन निर्णय : 


संचालनालयाच्या उपरोक्‍त दिनांक 22.04.2029 व दिनांक २७.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये 
कोविड या संसर्गजन्य आजाराची उद्धवणारी तिसरी लाटेची संभाव्य परिस्थिती तसेच 
म्युकरमायकोसीस या आजारावर उपचारास्तव विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालये, संलग्नित संस्था यांना लागणारी रुपये १२१,१८,४३,०००/- (रुपये Hal 
एकवीस कोटी, अठरा लक्ष, त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदी करण्यास राज्य योजनातंर्गत निधीतून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 

सदर प्रस्तावातील कोविड -१९ उपाययोजनातंर्गत उद्भवणाऱ्या संभावित तिसऱ्या लाटेमध्ये 
रुग्णोपचारासाठी आवश्‍यक असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठी रुपये 
१०५,५६,९७,०००/- (रुपये Val पाच कोटी, छपन्न लक्ष, UAT हजार फक्‍त) इतक्या रक्कमेची 
तसेच म्युकरमायकोसीस या आजारावर उपचारास्तव आवश्‍यक असणारी रुपये १५,६१,४६,०००/- 
(रुपये पंधरा कोटी, एकसष्ट लक्ष, होहेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेची खालील तक्त्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग fj प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
| 9 पेडियाट्रीक अँण्ड निओनेटल व्हेन्टीलेटर | २९७ | १८००००० ५३४६००००० 
2 'व्हेन्टीलेटर corey ३७४५ २४०० ८९८८००० 
३ | UR AI 202 १५००० ३०३०००० 
४ | सिरींज इन्फ्युजन पम्प ९५० १५०००० १४२५००००० 
५ | मल्टीपॅरा मोनीटर विथ एन आयबी पी विथ | ४९७ ३००००० १४९१००००० 
नेओनेट अँण्ड पेडीयाट्रीक प्रोब 
६ । पल्स ऑक्सीमीटर मॉनीटर विथ नेओनेट | ५३५ ६९५०० ३७१८२५०० 
अँण्ड पेडीयाट्रीक प्रोब 
७ | फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर ३७१ १५०० ५५६५०० 
ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स ८६७ २५०० २१६७५०० 
लॅरिंगोस्कोप १९१ १५०० २८६५०० 
१० ० | ई.सी.जी. मशीन ४७ १००००० ४७००००० 
ee q ।अग्ब्युबंग अँण्ड फेस मास्क BR] २८५ ५००० १४२५००० 
रेस्युसिटेशन्स 
१२ | रेडियन्ट हिट वॉर्मर २६० २००००० ५२०००००० 
१३ । डबल सरफेस फोटोथेरपी युनीट दि ११ १५०००० १६६५०००० 
१४ स्मार्ट बबल सीपॅप विथ ब्लेन्डर १२० ६४५०० ७७४०००० 
१५ । इलेक्ट्रीकल हॉस्पीटल ग्रेड ब्रेस्ट मिल्क | १६० १८५० २९६००० 
पम्प 
१६ | डिफिब्रिळेटर ३१ २२०००० ६८२०००० 
१७ ।२ डी इको मशीन विथ अल्ट्रासाऊंड विथ | ३३ २५००००० ८२५००००० 
पेडियाट्रीक अण्ड निओनेटल प्रोब्स्‌ 
१८ | ग्लयुकोमीटर विथ ग्ल्युकोस्ट्रीप्स १३४ २५०० ३३५००० 
१९ | इलेक्ट्रॉनिक व्हेईग मशीन 3 १५००० ४५००० 
२० | मोटोराईज्ड पी.आय.सी.यु. बेडस्‌ | 4 | १००००० १०००००० 
२१ । बाय पॅप विथ पेडियाट्रीक एनआयव्ही a ० ७२००० ७२०००० 
मास्क 
२२ | बायपॅप मशीन विथ कॉम्प्रेसर ५ ६००००० 3000000 
२३ | बायपॅप टयुबिंग विथ हडसन कॅनुला हिम ० ५५०० ५५००० 
एकूण १०५५६९७००० 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


म्युकरमायकोसिस उपाययोजनांतर्गत आवऱ्यक यंत्रसामुग्री 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
|. | मायक्रोडिब्रायडर २२ ३०००००० ६६०००००० 
२ | मायक्रोडिब्रायडर ब्लेड 22 ८००० १७६००० 
३ कोब्लंटर १८ ८००००० १४४००००० 
tos कोब्लटर वान्ड १८ १५००० २७०००० 
५ | ईएनटी एन्डोस्कोप HART १८ ४०००००० ७२०००००० 
६ । नेझल एन्डोस्कोप (0°, 30°, ४५", ७०१ २२ १५०००० ३३००००० 


एकूण 


| १५६१४६००० 


उपरोक्त तक्ता क्रमांक १ व २ मध्ये नमुद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचा संस्थापरत्वे 


वाटपाचा तपशील शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये नमूद केला आहे. 


अटी: 
१, 


सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता राज्ययोजनातंर्गत मंजूर 
अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 
सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Goran लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 
सदर यंत्रसामुग्नीची संबंधित संस्थांना आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत 
बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची खात्री संचाळक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
यांनी करावी. 
सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 
सदर यंत्रसामुग्नीची व्यापक व सर्वसमावेहञाक विर्निदेश तयार करून त्यानुषंगाने एकत्रित 
मागणी करण्यात यावी. सदर तयार करण्यात येणारे विनिर्देश सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत याची खातरममा संचालनालय स्तरावर 
करण्यात येईल. 
प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 
मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
पृष्ठ १२ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

qo. उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपाळन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात 
यावा. 


मागणी क्रमांक - एस ४ 


४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
03 वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा (राज्य योजनांतर्गत योजना) 


(००) (३७) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 
१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचासंकेताक २०२१०९२०१६५९४०८४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash 
Babanrao 
Surwase 
(प्रकाश सुरवसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


षु 7 


२५. 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
Ud संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 

व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, डॉ.ऱंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, 
नांदेड 

अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था ( महाविद्यालय व रुग्णालय), 
लातूर 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव 

. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 

. अधिष्ठाता, श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 

. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 

. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
. अधिष्ठाता, डॉ. वैऱयंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री. छत्रपती शिवाजी 


महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 


. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय, पुणे 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिरज व पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सर्वोपचार 


रुग्णालय, सांगली 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला राजे 


सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


PIR निर्णय क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक २०.०९.२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट- अ 
अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
संबधित शासकीय वैद्यकीय | पेडियाट्रीक । व्हेन्टीलेटर | सक्ठान | सिरींज मल्टीपॅरा पल्स फिगर पल्स ऑक्सीजन 
महाविद्यालय व रुग्णालय अँण्ड टयुबिंग मशीन | इन्फ्युजन | मॉनीटर विथ । ऑक्सीमीटर | ऑक्सीमीटर फ्लोमीटर्स 
निओनेटल पम्प 'एनआयबीपी  मॉनीटर 
व्हेन्टीलेटर 

be १ Q 3 ४ षु ६ ७ ८ 

।_१__| सें. जॉ.रु., मुंबई Pr ae wea ae २० 1१० | २० 

२ | नांदेड २१ ३२० ३० ६४ ८२ ५२ २२ १२० 

३ ।सोलापूर ३० ५०० ०५ ६० Yo Yo Go go 

४ । अकोला २० ५०० | 9 २९ २० २० ३० ९० 

५ ।शा.वै.म.वरु. औरंगाबाद १५ २०० ०२ ३५ ae ० 1१० ० 1१० | ० ६० 

६ ।शा.वै.म. औरंगाबाद ०२ 1१०० | ०० ०५ ३१ ०४ | 90 ० | ६५ 

गोदिया २० २०० od ५० २० २० ५० 1१०० oo 

जळगाव | 9 ० Yo ०६ ४९ ३५ ३० | tO ० | qo 0 

मिरज ०५ २५ २२ ३७. | 9 ०५ ०५ ३२ 

| qo | नागपूर २० १००० २० ४९ ४० ४० २० 1१ ० 

(7१) | १ | बारामती ०४ शिळ | ० ०५ १८ ०५ ०८ ०४ २० 

१२ ।इ.गां. शा वै.म.रु.,नागपूर ०७ | 00 ०४ २४ | 90 20 ff = ee I | oo 

१३ | कोल्हापूर २५ | ayo | 09 | ४० 30 ५० | gO ०५ 

१४ ।धुळे १४ ३० ३० २०९ | १० | ८० Go ६० 

१५ | यवतमाळ १४ वि... १० | 9 ae २० २० ३० ५० 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


१६ | अंबाजोगाई 1१0 ० Yo | 90 | ० ५९ =a ० २० २० ४० 
१७ लातूर २५ ४०० | 9 ७० go 30 20 ६० 
१८ ।बी.जे.आणिस. स.रु., पुणे २० | १०० | १० | १९ २० ३० ३० Yo 
१९ |। चंद्रपूर २५ | 00 | ०४ ३९ Yo 20 | oo २५ 

एकूण २९७ ३७४५ २०२ ९५० ४९७ ५३५ २७१ ८६७ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


अक्र | यत्रसामुग्रीचेनावव वाटप तर्पार 
शासकीय वैद्यकीय लरिंगोस्कोप | ई.सी.जी | अगम्ब्युबंग अण्ड | रेडियन्ट | डबल सरफेस । स्मार्ट बबल सीपॅप इलेक्ट्रीकल 
महाविद्यालय व रुग्णालय मशीन फेस मास्क फॉर हिट फोटोथेरपी विथ ब्लेन्डर हॉस्पीटल ग्रेड 
रेस्युसिटेशन्स वॉर्मर युनीट ब्रेस्ट मिल्क पम्प 
९ ee के... तेरे १३ १४ १५ 
1 १_| से.जॉ.रु., मुंबई =a 10१ | oe | qo ०५ ०५ pd 
2 | aes १२ ०४ ३५ २० ०७ ०५ २० 
३ | सोलापूर 1१ | 0३ re "बळ | २० pg ०५ 
४ ।अकोला | 9 ० ०४ २० a ० ०५ 1१ | ० ०४ 
५ ।शा.वै.म.वरु. औरंगाबाद १५. =i 69% — | ०५ oe ae ae ०५ | _- FF 
६ ।शा.वै.म. औरंगाबाद ०७ Lea q ०७ २२ ०३ ०३ 03 
गोंदिया | 9 ० 03 २० | 9 ० ०२ ०५ ०४ 
जळगाव | go | | od | go २० ०५ pt pod 
मिरज ०७ ०३ ०५ ०८ ०५ ०५ po 
eee: | ० | नागपूर a ० pod q 1१० | ० | qo ० ०५ ०५ ०५ 
११ | १ ।बारामती ०६ ०२ ०८ १२ ०६ ०२ ०२ 
१२ | इ.गां. नागपूर क जन ० p00 1१०0 | ० | 9 ० ०५ ०५ 100 
१३ । कोल्हापूर o& [| 08 | 30 २० ०५ ०५ ०५ 
१४ धुळे | 9 ० ०२ २० | 00 | ० | oo ० | oo ० ०५ 
१५ । यवतमाळ ०८ ०५ १५ ५० १५ ft. ae त ० Yo 
१६ | अंबाजोगाई | 9 ० ०४ pt ० २० ०५ ०५ ०२ 
१७ | लातूर [i = ळे ..| ० ०5 २० ०८ 03 २० Yo 
१८ ।बी.जे. आणि स. स.रु., पुणे २० ०५ ३० १५ | go ० ०५ ०२ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


१९ चंद्रपूर १० | 10१ | pO ०५ ०५ ०५ 100 
एकूण १९१ ४७ २८५ २६० iE aa .| ११ १२० १६० 
अ.क्र. | शासकीय वैद्यकौय यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
महाविद्यालय व रुग्णालय | डिफिब्रिलेटर | २ डी इको मज्ञीन | ग्लयुकोमी | इलेक्ट्रानिक | मोटोराईज्ड| बाय पॅप विथ | saya sai | बायर्पॅप टयुबिग 
विथ अल्ट्रासाऊंड। टर विथ | esas | पी.आय.सी.। पेडियाट्रीक | विथ कॉम्प्रेसर | विथ हडसन 
विथ पेडियाट्रीक | ग्ल्युकोस्ट्री यु. बेडस्‌॒ | एनआयव्ही मास्क कॅनुला 
अण्ड निओनेटल' प्स 
प्रोब्स्‌ 
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ 
1 १_| र्से जॉ.रु., मुंबई | od q nw 220, — | q ०२ | 00 | 00 po | 00 p00 
Q नांदेड 03 | eas il q १२ | 00 | 00 | | oo i ser. | 00 
3 सोलापूर fede | q १५ | co | 00 | 00 it Se] | 00 | 00 
8 अकोला ०२ Ee ae १ | 9 fe) | 00 | 00 | oo | 00 p00 
५ | शावैमवरु औरंगाबाद 10१ १ ०२ १५ 100 ० | 00 | | oo | 00 ० | 00 
६ ।शा.वै.म. औरंगाबाद | od q | co ० ०७ ०३ | 00 | co | 00 ० | 00 
(9 गोंदिया ०२ 10१ cl $ ०२ | 00 | 00 po | 00 p00 
जळगाव [eee || १ शिळ आग १ 03 | 00 | 00 | | oo | co | 00 
मिरज | od = कका ०२ | 00 | 9 ०५ ०५ ०५ 
| qo नागपूर fs. sai: * .]| q 10१ १ ०२ | 00 | 00 | co | 00 p00 
(9. q बारामती शि अका q ae q ०४ 100 | 00 | | oo | 00 | 00 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


१२ ड.गां. नागपूर =e q | oo | 9 | O | 00 | | 00 | | oo | 00 | 00 
93 कोल्हापूर ०२ = q ०२ | 00 | 00 po | 00 p00 
१४ धुळे OQ ०२ | qo O शिळ O | 00 ० po O | 00 ठ p00 ठ 
१५ यवतमाळ ०२ ae का q १५ 100 | 00 | a i, see 4 | oo 
१६ अंबाजोगाई ०२ re. a q ०५ | 00 | 00 | eo | 00 p00 
१७ लातूर 03 OQ २० | 00 | 00 po | 00 p00 
१८ | बी.जे.व ससरु., पुणे ०२ | oF | 08 =] 00 | | | | 
१९ चद्रपूर | od q | eo | qo fe) | 00 | 00 ०५ | 00 ०५ 

एकूण 34 33 १२४ 03 | 9 1१०0 | oY | go 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक यंत्रख-२०२१/प्र..क्र.२०८/प्रशा-१, दिनांक २०.०९.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट- ब 


अ.क्र. यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 
संबधित शासकीय वैद्यकीय | मायक्रोडिब्रायडर | मायक्रोडिब्रायडर कोब्लंटर | कोब्लटर dies | ईएनटी एन्डोस्कोप नेझल एन्डोस्कोप 
महाविद्यालय व रुग्णालय ब्लेड कॅमेरा (0 30 ४५ ७०) 
a 2 3 8 षु & 
| 9 | सें. जॉ.रु., मुंबई ०२ ०२ es ee "कवी, |e, ॥ 02 
2 । नांदेड he. रोती. - — | q 10१ pod शिळ. आशा 10१ Pd q 
3 ।सोलापूर i ee ee. en Os GO | ळ्या. ||" करतो, ॥_-__ पेढे _| 
४ ।अकोला pod q 10१ ae ez a a | 10१ १ 
५ ।शा.वै.म.वरु. औरंगाबाद ०२ 02 pod q | ea | q a. q ०२ 
६ । गोंदिया pod q a. a = अ a: a शिक आगा 10१ | १ 
जळगाव ie eee a ae a | |, - or | =o | Po 
मिरज = ae q ee i et | ॥._ जो. ।| 10१ 10१ १ 
नागपूर ०२ ०२ 10१ | ae i: ee ०२ 
| 9° | बारामती bE eae | 10१ | od | od 10१ | ee 
।_११_ | इ.गां.शावै.म.रु,नागपूर | ०१ | fe ft ft 
१२ । कोल्हापूर cee (a; ens nc; eee |: Gn |<; | -ठी.. | 
१३ | Yoo a Ce ee __ ee; ce (|: |: ee 
१४ | यवतमाळ a ae 10१ pod ea | 10१ 10१ 
१५ । अंबाजोगाई pod q 10१ १ aa q =. कणा q =: aa q 10१ १ 
१६ | लातूर 10१ | १ 10१ |... वे: | a ae a | Po q 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख -२०२१/प्र.क्र.२०८/प्रश्ञा-१ 


यंत्रसामुग्रीचे नाव व वाटप तपशिल 


संबधित शासकीय वैद्यकीय | मायक्रोडिब्रायडर | मायक्रोडिब्रायडर कोब्लंटर | कोब्लटर वान्ड | ईएनटी एन्डोस्कोप नेझल एन्डोस्कोप 
महाविद्यालय व रुग्णालय ब्लेड कॅमेरा (0 30 ४५ Wo) 
१७ । बी.जे.आणि स. स.रु., पुणे ०२ ०२ a a i ae a __॥ 02 
१८ | चंद्रपूर a ae le er | i an ae Pd 
एकूण २२ २२ १८ १८ १८ व्र 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


